RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31747 
Reg. No. MCS/166/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक ३९( ४ )] 


गुरुवार , मे २६ , २०१६ / ज्येष्ठ ५, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ८२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक, चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


ग 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१६ 


अधिसूचना 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक किवेअ. १०१३ / ५८७ /प्र. क्र . २५७ / कामगार - ७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील “म्हशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दूध 
काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी किंवा चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियांसाठी ठेवण्यात येतात अशा कोणत्याही जागेतील 
कामधंदा ” या रोजगारात असलेल्या ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अनुसूचित रोजगार ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे .) कामगारांना देय 
असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक किवेअ. १२०१० / प्र. क्र . १२४७ / कामगार - ७, दिनांक ७ मे 
२०१० अन्वये पुनर्निर्धारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून उक्त अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित 
करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, आता, किमान वेतन अधिनियम , १९४८ (१९४८ चा ११ ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम 
(१ ) चा खंड ( ख ) आणि कलम ५ च्या पोट -कलम ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , शासकीय 
अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक किवेअ. १०१३/ ५८७/ प्र.क्र . २५७ / कामगार- ७, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे दिनांक २६ मे २०१६ पासून उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या 
कामगारांच्या वर्गाला त्या अनुसूचीच्या स्तंभ ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचेकिमान वेतन दर पुनर्निधारित करीत आहे : 


भाग एक - ल - ८२- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २६, २०१६ / ज्येष्ठ ५, शके १९३८ 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


किमान मूळ वेतन दर ( दरमहा रुपये ) 
परिमंडळ -१ परिमंडळ -२ परिमंडळ - ३ 


कामगारांची वर्गवारी 


( १ ) 


( २ ) 


कुशल 


८, ६०० 


७ ,८०० 


our 


. 
. . 


. . 
. . 


९, ४०० 
८, ७०० 


अर्धकुशल 


८ , ००० 


७ , २०० 


अकुशल 


८ ,००० 


७ , ३०० 


६ , ७०० 


m 


स्पष्टीकरण. - या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, 

( ए) परिमंडळ - १. - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीमधील सर्व क्षेत्रांचेमिळून होईल , तसेच महानगरपालिका 
क्षेत्रापासून २० किलोमीटर पर्यंतचे औद्योगिक क्षेत्रांचेमिळून होईल ; 

( बी ) परिमंडळ - २. - महाराष्ट्र राज्यातील अ व ब वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीमधील सर्व क्षेत्र / छावणी क्षेत्र तसेच नगरपालिकांच्या 
क्षेत्रांपासूनचे २० किलोमीटर पर्यंतचे औद्योगिक क्षेत्रांचेमिळून होईल ; 

( सी ) परिमंडळ - ३. - परिमंडळ १ व परिमंडळ २ मधील क्षेत्र वगळून राज्याच्या उर्वरित सर्व क्षेत्रांचेमिळून होईल ; 

( डी ) रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजुरीचे किमान दर तो कामगार ज्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी 
निश्चित करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल ; 

( इ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल, त्या 
वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ (तास) ने भागून व त्यात १५ टक्के वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात 
परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल ; 

( एफ ) किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल ; 

( जी ) किमान वेतन दरामध्ये मूळ दर , विशेष भत्ता आणि सवलती असल्यास त्याचे रोख मूल्य यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्व 
दरांचा समावेश असेल ; 

( एच ) एखादा कुशल कामगार म्हणजे जो स्वतःच्या निर्णय शक्तीनुसार आपले काम कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो 
असा कामगार ; 

( आय ) अर्धकुशल कामगार म्हणजे सर्वसाधारणपणे नित्याच्या स्वरूपाचे काम करतो की , ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची फारशी गरज 
नसते. परंतु तुलनेने त्याला दिलेले छोटेसे काम की , ज्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय इतरांकडून घेतले जातात असे काम योग्यरीतीने पार 
पाडण्याची आवश्यकता असते, मर्यादित व्याप्तीचे नित्याचे काम पार पाडणे हेच त्याचे कर्तव्य असते ; 

__ (जे ) अकुशल कामगार म्हणजे ज्यास लहानसा किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि पूर्वानुभव असणे आवश्यक नाही . परंतु तरीही 
व्यावसायिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे असे साध्या कर्तव्य पालनाचा अंतर्भाव असलेले काम करणारा कामगार, त्याच्या 
कामासाठी शारीरिक परिश्रमाशिवाय निरनिराळ्या वस्तूंची किंवा मालाची त्याला चांगली माहिती असणे आवश्यक असेल. 

परिशिष्ट 
महाराष्ट्र राज्यातील १० केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक ( नवीन मालिका २००१- १०० ) हा उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरी करत 
असलेल्या कामगारांना लागू असलेला राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी 
सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर , त्या सहा महिन्यांसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २६, २०१६ / ज्येष्ठ ५ , शके १९३८ 


आणि २४० निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल , त्या सहा 
महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता ( यात यानंतर ज्याचा “ राहणीमान भत्ता ” असा निर्देश करण्यात 
आलेला आहे.) सर्व संबंधित परिमंडळांना दरमहा रुपये २५.०० दराने असेल . 

२. सक्षम प्राधिकारी , शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्त प्रमाणेहिशेब करून काढलेला राहणीमान भत्ता , जानेवारी ते 
जून या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या 
कालावधीमधील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करील : 

परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या 
किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व. मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - ८२- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २६, २०१६ / ज्येष्ठ ५, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , No. MWA. 1013 /587/CR - 257/ LAB - 7 , dated the 
26th May 2016 published in the Maharashtra Government Gazette , Part I- L , Extra - ordinary is 
hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 26th May 2016 . 


NOTIFICATION 


MINIMUM WAGES ACT, 1948 . 

No. MWA. 1013 /587 /CR - 257 /LAB - 7 . — Whereas , by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department, No . MWA. 12010 /CR - 1247/Lab - 7 , dated the 7th May 2010 , the 
Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees 
employed in the scheduled employment, viz . “ Employment in any premises wherin Buffaloes or 
Cows or both are kept for milking, cleaning or feeding and for all other ancillary processes” 
(hereinafter referred to as “ the said scheduled employment ” ) in the State of Maharashtra ; 

And whereas , the Government of Maharashtra, having reviewed the minimum rates of wages 
payable to the employees employed in the said scheduled employment , considers it necessary to 
revise them further ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section ( 1) of section 3 
read with sub - section ( 2 ) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948 ), in its application 
to the State of Maharashtra , the Government of Maharashtra , after considering all the 
representations received by it in respect of the proposal published in the Government Notification , 
Industries, Energy and Labour Department , No. MWA. 1013 /587 /CR -257 /LAB - 7 , dated the 24th 
February 2015 and after consulting the Advisory Board , hereby revises , with effect from 26th May 
2016 , the minimum rates of wages payable to the employees employed in the said scheduled 
employment and refixes them , as set out in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , as the 
minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned against them in 
column ( 2 ) of the said Schedule : 

Schedule 


Sr. No . 


Class of Employees 


Basic minimum rates of wages 

(per month in rupees ) 
Zone I 

Zone II Zone III 


(2 ) 


( 3 ) 


Rs . 


Skilled ... 
Semi- skilled ... 
Un- skilled ... 


Rs . 
9 ,400 
8 ,700 
8 ,000 


8 ,600 
8 , 000 
7 , 300 


Rs. 
7 ,800 
7 ,200 
6 , 700 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २६, २०१६ / ज्येष्ठ ५, शके १९३८ 


Explanation . For the purposes of this notification , 

( a ) Zone 1. — It shall comprise of the areas falling within the limits of all Municipal 
Corporations and Industrial area within radius of 20 Kilometers from all the Municipal 
Corporations ; 

(6 ) Zone II. — It shall comprise of the areas falling within the limits of all “ A ” and “ B ” 
Grade Municipal Councils , Cantonment areas and Industrial area within radius of 20 
Kilometers from the Municipal Councils ; 

(c ) Zone III. - It shall comprise of all other areas in the State which are not included in 
Zone I and Zone II ; 

(d ) the minimum rates of daily wages payable to an employee employed on daily wages 
shall be computed by dividing the minimum rates ofmonthly wages fixed for the class of 
employees to which he belongs by twenty six , the quotient being stepped upto the nearest paisa ; 

(e ) the minimum rates of hourly wages payable to part -time employee shall be computed 
by dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees 
by eight hours with 15 % rise in it and quotient being stepped upto the nearest paisa ; 

(f) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect 
of weekly day of rest ; 

(g ) the minimum rates of wages shall consist of basic rates , the Cost of Living Allowance , 
and the cash value of concessions, if any ; 

(h ) a skilled employee is one who is capable of working efficiently, exercising considerable 
independent judgment and discharging his duties responsibly ; 

(i) a semi- skilled employee is one , who does work generally of a well defined routine 
nature, wherein the major requirement is not so much of the judgment , skills and dexterity , 
but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important 
decisions are made by others . His work is thus limited to the performance of routine operation 
of limited scope ; 

(j) an un - skilled employee is one who does operations that involve the performance of 
simple duties which require exercise of little or no independent judgment or previous 
experience , although a familiarity with the occupational environment is necessary . His work 
may thus require , in addition to physical exertion , familiarity with a variety of articles or goods . 


APPENDIX 


The average Consumer Price Index Number in respect of 10 centers in the State of 
Maharashtra for working class (New Series 2001 = 100 ) shall be the Cost of Living Index Number 
applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The Competent Authority 
appointed by the Government shall, after the expiry of every six months commencing on the first 
day of January and the first day of July, calculate the average of the Cost of Living Index Number 
applicable to the said employees for these six months and ascertain the rise of such average over 
240 points . For such rise of every point, special allowance (hereinafter referred to as “ the Cost of 
Living Allowance ”) payable to the employees in the said scheduled employment for each of the 
six months immediately following six months in respect of which such average has been calculated 
at the rate of Rs. 25 . 00 per month for all Zones . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २६, २०१६/ ज्येष्ठ ५ , शके १९३८ 


2 . The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent 
Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July when such allowance is 
payable for each of the months from July to December and in the last week of January , when such 
allowance is payable for each of the months from January to June : 


Provided that, the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable 
in respect of the period from the date of fixation of the rate of minimum wages to the end of 
December or June, as the case may be, immediately after the said date with effect from which the 
minimum rates of wages are fixed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


